लेखा व्यवस्थापन प्रणाली मधून मासिक लेखे 
ऑनलाइन पद्धतीने सादर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ईप्रशा २०२०/(४३५/२०२०)/लपा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दि. ०८.०२.२०२१ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण/२०१४ /(३८/२०१४)/लेखा, दि. २२/०७/२०१५ 
२) महालेखापाल, नागपूर यांचे पत्र जा. क्र. WAC-I/GR-1/Online-A/Cs-WRD/20§ 
दि. १६/१०/२०२० 

प्रस्तावना 

जलसंपदा विभागा अंतर्गत महामंडळे व त्या अंतर्गत कार्यालयांच्या लेखे व अनुषंगिक 
अभिलेखांमध्ये एकसुत्रीपणा आणणे, त्या द्वारे उपलब्ध होणाऱ्या माहितीची मांडणी अधिक उपयुक्‍त व 
वापर सुलभ करणे व लेख्यांचे तत्परतेने अद्यावतीकरण करणे शाक्य व्हावे याकरिता महामंडळांचे 
लेख्यांचे संगणकीकरण करण्यासंदर्भात आवश्‍यक सुचना झासन निर्णय दि. २२/०७/२०१५ नुसार 
देण्यात आलेल्या आहेत. 


त्यानुषंगाने, केंद्र शासनाच्या C-DAC या संस्थेमार्फत ळेखा व्यवस्थापन प्रणाली (Accounts 
Management System) विकसित करण्यात आली आहे. सदरहू प्रणाळीमधून थेट शासना अंतर्गत 
असणाऱ्या विभागांचे मासिक लेखे तयार करून महालेखापाल, नागपूर यांना ऑनलाइन पद्धतीने 
सादर करता येतात. या प्रणालीस महालेखापाल, नागपूर यांच्याकडून संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मान्यता 
Witt झाली आहे. तसेच या प्रणाली मार्फतच महामंडळा अंतर्गत असणाऱ्या विभागांचे लेखे तयार 
करून महामंडळांना ऑनलाइन पद्धतीने सादर करता येतात. 


सद्यस्थितीत प्रणालीचे जलसंपदा विभागा अंतर्गत (थेट शासना अंतर्गत) असलेल्या 
महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील ३४३ कर्मचार्याचे (Government Accounts) चे प्रशिक्षण पूर्ण झाले 
आहे. तसेच सर्व महामंडळा अंतर्गत असलेल्या विभागातील २४९ कर्मचाऱ्यांचे (IDC accounting) चे 
प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. 


ही प्रणाळी, जलसंपदा विभागातील जे विभाग शासनाच्या थेट अंतर्गत आहेत व 
महालेखापाल, नागपूर यांना लेखे सादर करतात व जे विभाग महामंडळाला लेखे सादर करतात 
अशा सर्व विभागांसाठी लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


त्यानुसार, महालेखापाल, नागपूर यांना मासिक लेखे सादर करणाऱ्या विभागांनी माहे 
जानेवारी २०२१ पासूनचे मासिक लेखे, लेखा व्यवस्थापन प्रणाली मधूनच सादर करणे अनिवार्य 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ईप्रशा २०२०/(४३५/२०२०)/लपा 


राहील. तसेच पाटबंधारे विकास महामंडळांना मासिक लेखे सादर करणाऱ्या विभागांनी देखील या 
प्रणाळीमाधुनच माहे जानेवारी २०२१ पासूनचे मासिक लेखे सादर अनिवार्य राहील. 


ही प्रणाली wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ई-प्रशासन प्रकल्पांतर्गत “लेखा 
व्यवस्थापन प्रणाली” या नावाने उपलब्ध आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२०८१६०१३३५३२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Purnima Devang cmos 


De Sa i f2c622aef6d98ab6f45 


पुर्णिमा )21.02.08 दैसाई +0530' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 
f Maharashtra, ou 


452e1756c38e35b6f35f56ed936d055f1F 


Wa: 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद/विधान सभा 


) 
) 
) 
) 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


०८ 


o~ 


पु 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (ले व को) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई 

१०) सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई 

११) सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्राळय मुंबई 

१२) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ. 

१३) महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मंबुई/नागपूर 
१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मंबुई/ नागपूर. 
१५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१६) कोषागार अधिकारी पुणे/नागपूर/जळगाव/औरंगाबाद/ठाणे 

१७) मुख्य अभियंता (वि.प्र] जलसंपदा विभाग, पुणे 

१८)जलसंपदा विभागांतर्गत सर्व मुख्य अभियंता 

१९) जलसंपदा विभागांतर्गत सर्व अधीक्षक अभियंता 

20) जलसंपदा विभागांतर्गत सर्व कार्यकारी अभियंता 

29 अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे 

२२) कार्यासने अर्थ - १/२/लेखा निवसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
23) लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


-८४) 


&. 


(३ 


vo 


Se SS SS te Sse 


पृष्ठ २ पैकी २ 


